राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रात 
क्षेत्रविकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी अनुदान 
वितरित करण्यास मंजुरी बाबत सन २०२२-२३. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : नाक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४४/का.९, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दि. २४ जानेवारी,२०२३ 
संदर्भ :- १) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.9६/का.९, 
दि. १८ जून, २०१५. 
२) शासन पूरकपत्र, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.५/का.९, 
दि. ९ मार्च, २०१६. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं - २०२२/ प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि. ०४ एप्रिल २०२२. 


प्रस्तावना :- 

अल्पसंख्याक विकास विभागाने सन २००८-०९ या वर्षापासून राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल नागरी क्षेत्रांकरिता क्षेत्रविकास कार्यक्रम कार्यान्वित केला असून उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील 
शासन निर्णयान्वये ही योजना सन २०१५-१६ या वर्षात राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. 
तसेच संदर्भ क्र.२ येथील शासन पूरकपत्रान्वये, दि.१८जून,२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
योजनेची कार्यपध्दती या शीर्षाखाली परिच्छेद (ब) (ii) च्या पुढे परिच्छेद दाखल करण्याचा निर्णय 
शासन मान्यतेने घेतला आहे. त्यानुसार मा.खासदार, मा.आमदार व अन्य मा.ळोकप्रतिनिधी यांच्या 
प्रस्तावांना महानगरपाळिका/ नगरपालिका/ नगरपंचायत हद्दीमध्ये कामाच्या संख्येची मर्यादा 
एकापेक्षा जास्त परंतू प्रति काम प्रति वर्षी महानगरपालिकेस कमाल रु. ४० लक्ष, "अ" वर्ग 
नगरपालिकेस कमाल रु. ३० लक्ष, “ब" व रु.२० लक्ष "क" वर्ग नगर पंचायतींना असू archos, अशी 
तरतूद आहे. मा. खासदार व आमदार व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून महानगरपालिका/ 
नगरपालिका/ नगरपंचायत/ म्हाडा/ सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडून प्राप्त प्रस्तावांना 
मंजूरी देऊन सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पिय तरतूदीपैकी उपलब्ध तरतूदीमधून 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्र विकास योजनेकरिता सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षात रु.७०,००,००,०००/- (अक्षरी रू. सत्तर कोटी फक्त) एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात 
आला आहे. वित्त विभाग शासन निर्णय दि.०४/०४/२०२२ मधील मार्गदर्शक सूचनांनुसार सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात या योजनेकरिता अर्थसंकल्पित निधीपैकी ६०% च्या मर्यादेत निधी 
वितरीत करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार वित्त विभागाने या योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित 
केलेल्या रु.७०.०० कोटी निधीपैकी ६०% च्या प्रमाणात रु.४२.०० कोटी एवढा निधी बिम्स 
प्रणाळीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४४/का.९ 


२. सन २०२२-२३च्या अर्थसंकल्पीत उपलब्ध तरतूदीपैकी अनुदान वितरीत करण्यासाठी 
शासनाची मान्यता प्राप्त झालेली आहे. त्यानुसार ALAA राज्यमंत्री” खासदार/ आमदार तसेच 
जिल्हाधिकारी यांच्याकडून शासनास प्राप्त झालेल्या महानगरपालिका/ नगरपालिका/ 
नगरपंचायत हद्दीमध्ये विकास कामांच्या प्रस्तावांना शासन मान्यता प्राप्त झाळी असून या शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-“अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु.१२,७५,००,०००/- (अक्षरी रुपये 
बारा कोटी पंच्चाहत्तर लक्ष फक्त) एवढा निधी मंजूर करण्यात येत आहे. सदर निधी संबधित 
महानगरपालिका/ म्हाडा/ नगरपालिका/ नगर पंचायत/ सार्वजनिक बांधकाम विभाग ज्या 
जिल्हयांमध्ये स्थित आहेत, त्या जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी, यांना स्वाधीन करण्यात येत आहे. 

३. संबंधित महानगरपालिका/ म्हाडा/ नगरपालिका/ नगरपंचायती/ सार्वजनिक बांधकाम 
विभागांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान वितरित करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी, नियंत्रक 
अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. परिशिष्ट -"अ" मध्ये 
दर्शविलेली कामे इतर योजनेतून करण्यात आलेली नाहीत, याची शहानिशा व खातरजमा संबधित 
जिल्हाधिकारी यांनी करावी व जर सदर काम इतर योजनेतून मंजूर केळे असल्यास, त्या 
बदल्यात सदर योजनेतील इतर काम मंजूर निधीच्या मर्यादेत राहून बदल करण्याचे अधिकार 
संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना राहतील. उपरोक्त कामाच्या बदल्यात सदर योजनेतील 
इतर काम करणे शक्‍य नसल्यास त्यासाठी वितरीत केलेला निधी शासनाच्या कोषागारात तात्काळ 
जमा करण्यात यावा. तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी उपरोक्‍त कामांचे अंदाजपत्रक बांधकाम 
विभागाकडून प्राप्त करून घ्यावे. याबाबतची सर्व कागदपत्रे शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार 
प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही संबधित जिल्हाधिकारी यांनी करावी. त्यानंतर त्यांना प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्यात यावी व निधी संबंधित महानगरपालिका/ म्हाडा/ 
नगरपालिका/नगरपंचायत/सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना सुपूर्द करण्यात यावा. तसेच सदर 
कामे महानगरपालिका/ म्हाडा/ नगरपालिका/ नगरपंचायतीच्यां बांधकाम विभागामार्फत रितसर 
करुन घेण्यात यावीत. 


४. राज्यातील महानगरपालिका /नगरपालिका/नगरपंचायतींनी मागणी केल्यानुसार ज्या 
विवक्षित प्रयोजनासाठी निधि मंजूर करण्यात आला आहे, केवळ त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित 
महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगरपंचायतींना निधी खर्ची टाकणे अनिवार्य आहे. संबधित 
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित महानगरपालिका/ म्हाडा/ 
नगरपालिका/ नगरपंचायतीं/ सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना सहा महिन्यांच्या काळावधीत 
प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे या 
शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट "ब" मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यात जिल्हाधिकार्‍यांनी अल्पसंख्याक 
विकास विभागाकडे सादर करणे आवश्‍यक आहे. अल्पसंख्याक नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत 
राज्यातील महानगरपालिका/म्हाडा/ नगरपालिका/नगरपंचायती/सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
यांनी हाती घेतलेल्या विकासकामांच्या प्रगतीबाबत संनियंत्रण करुन त्याबाबतचा अहवाल संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४४/का.९ 


५. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च " मागणी क्र. झेडई-१, मुख्यळेखाशिर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा 
व कल्याण ०२ समाजकल्याण २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०७ 
अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रात क्षेत्रविकास योजनेकरिता सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५-ए-१३१) 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. “शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका -१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच उपरोक्त 
संदर्भ क्र. ३ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णय व त्यासोबतच्या परिशिष्टामधील मार्गदर्शक 
सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०१२४१७२१०५०९१४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SARANGKUMAR VASANTRAO PATIL 

5 A RA N G K U M A R DN: CN = SARANGKUMAR VASANTRAO PATIL, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = MINORITIES DEVELOPMENT 


VASA N T RAO PAT | [_ न तती 17:32:19 +05'30' 


(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

६. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. संबंधित विभागीय आयुक्त, 

१०.आयुक्त, नगरपालिका प्रशासन, मुंबई, 

११.संबंधित जिल्हाधिकारी, 

१२.आयुक्‍्त, संबंधित महानगरपालिका, 

१३.मुख्याधिकारी, संबंधित नगरपालिका, 

१४.मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
१५.सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 
१६.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१७.निवडनस्ती ( का-९). 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४४/का.९ 


शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.ग्राक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.१४४/का-९, दि. २४ जानेवारी, २०२३ 
परिशिष्ट "अ' 


झं 


जिल्हा 


म.न.पा. 
/न.पा./ न.प. 


क्रमांक 


कामाचे नांव 


मंजूर निधी 
(लाखात) 


मुंबई 
उपनगर 


मुंबई 


कुर्ला कुरेश नगर येथील कब्रस्तान येथे 
पिण्याच्या पाण्याची सुविधा करणे. 


२५.०० 


राजीव गांधी नगर मदरसा दारूल हदीस कुला 
rears पूर्व येथे पिण्याच्या पाण्याची सुविधा 
करणे. 


२५.०० 


इस्माईल मुकादम मार्ग येथे परिसराचे 
लादिकरण करणे. 


२५.०० 


मुंबई 
उपनगर 


यादवनगर,खैरानी रोड, साकिनाका येथे 
TANS समाज कल्याण केंद्र नुतणीकरण 
करणे. 


५०.०० 


कुर्बान अली शाहा दर्गा, 
नारायणगाव,घाटकोपर(प) 
शौचालय आणि वजुखाना नुतणीकरण करणे. 


२५.०० 


लोहारचाळ जवळ,बालमिया GA, HTS 
बाजार,माहीम शौचालय नुतनीकरण 
गटारवाहीनी टाकणे जलवाहीनी टाकणे 
लादिकरण करणे. 


२०.०० 


वांजेवाडी परिसर,कापड बाजार,माहीर 
शौचालय नुतनीकरण गटारवाहीनी टाकणे 
जलवाहीनी टाकणे लादिकरण करणे. 


44.00 


बी एम सी कॉलनी परिसर,कापड 
बाजार,माहीम शौचालय नुतनीकरण 
गटारवाहीनी टाकणे जलवाहीनी टाकणे 
लादिकरण टाकणे. 


२०.०० 


माहीम किल्ला,दर्गा रोड,माहिम शौचालय 
नुतनीकरण गटारवाहीनी टाकणे जलवाहीनी 
टाकणे लादिकरण करणे. 


२०.०० 


१० 


रेहान इमारती जवळ,सहकार रोड,जोगेश्वरी 
(पश्चिम) येथे लादीकरण करणे व ड्रेनेज पॅसेज 
ची कामे करणे. 


२५.०० 


११ 


रिजवान इमारती जवळ,आकक्‍्सा मस्जिद 
रोड,जोगेश्वर (पश्चिम) येथे लादीकरण करणे व 
ड्रेनेज पॅसेज ची कामे करणे. 


२५.०० 


१२ 


राजस्थान डेअरीचा मागे,नबीलाळा चाळ 
जवळ,अजित ग्लास,जोगेश्वरी (पश्चिम) येथे 
ड्रेनेज पॅसेज ची कामे करणे. 


२५.०० 


१३ 


अदिनाथ बाहूबली मंदिराजवळ चामुडा 
सर्कल,मंडपेश्वर रोड,बोरिवली (प)येथे 
ड्रेनेजलाईन व पायवाटा बांधणे 


२५.०० 


१४ 


दिपदर्शन सोसायटी सदभावनाजेन 
देरासार,जांभली गल्ली,बोरवली (प) येथे 
ड्रेनेजलाईन व पायवाटा बांधणे 


२५.०० 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४४/का.९ 


१५ जैन भोजनशाला जांभली गल्ली एस व्ही रोड २५.०० 
बोरवली (पं) येथे ड्रेनेजलळाईन व पायवाटा 
बांधणे 
मुंबई उपनगर एकूण | ३७५.०० 
२ नाशिक नाशिक १६ १.नाशिक महानगरपालिका अंतर्गत प्रभाग ७५.०० 
क्र.३० अंतर्गत गरीब नवाज नगर वडाळा गाव 
येथे अभ्यासिकेचे बांधकाम करणे. 
जिल्हा नाशिक एकूण ७५.०० 
३ पुणे पुणे १७ पर्वती मतदार संघातील USAT पार्कयेथील | १५.०० 
दफनभुमी येथे माती बदलणे 
इंटरलॉकिग,ब्लॉक टाकणे इंधन विहीर 
खोदने,नागरिकांना निवासासाठी होड उभारणे. 
१८ पर्वती मतदार संघातील सॅलेसबरी पारकव १५.०० 
यासिन झुक दर्गा येथे हायमास्ट दिवे बसविणे व 
विद्युत विषयक कामे करणे. 
१९ पर्वती मतदार संघातील पर्वती दर्डीन व १५.०० 
शिवदर्डान येथे अंतर्गत रस्ते काॉक्रीटी करण 
करणे. 
२० पर्वती मतदार संघातील आदिनाथ सोसायटी, । १५.०० 
महर्षीनगर, मुकुंदनगर येथे हायमास्ट दिवे 
बसविणे व विविध ठिकाणी प्रकाडा योजना 
करणे. 
२१ पर्वती मतदार संघातील पर्वती दर्डीन व ७.५० 
शिवदर्शन येथे सीसी टीव्ही कॅमेरे बसवणे. 
२२ पर्वती मतदार संघातील आदिनाथ सोसायटी, | ७.५० 
महर्षीनगर, मुकुंदनगर येथे जैन स्थानकामध्ये 
सी सी टीव्ही कॅमेरे बसविणे. 
२३ जनवाडी शिवाजीनगर येथे स्वच्छतागृह व १०.०० 
दुरुस्ती करणे 
२४ जनवाडी शिवाजीनगर येथे विविध विकास कामे | १०.०० 
करणे 
२५ जनवाडी शिवाजीनगर काँक्रीटीकरण करणे १०.०० 
२६ जनवाडी शिवाजीनगर ड्रेनेजविषयी कामे करणे | १०.०० 
२७ हजरत सय्यद लालसावली दर्गा औध रोड १०.०० 
औधगाव येथे कॉक्रीटीकरण करणे. 
२८ हजरत सय्यद लालसावली दर्गा औध रोड १०.०० 
औधगाव येथे विविध विकास कामे करणे 
२९ हजरत सय्यद लालसावली दर्गा औध रोड १०.०० 
औधगाव येथे दुरुस्ती विषयक कामे करणे. 
३० हजरत सय्यद लालसावली दर्गा औध रोड ५.०० 
औधगाव येथे Sasa विषयक कामे करणे 
जिल्हा पुणे एकूण १५०.०० 
४ चंद्रपूर चंद्रपूर ३१ चंद्रपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील तुकुन २५.०० 
येथील मुस्लीम कब्रस्तान येथे सामाजिक 
भावनाचे बांधकाम करणे 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४४/का.९ 


३२ 


चंद्रपूर तालुक्यातील कोलारा ग्राम खोजा 
समाजाच्या कब्रस्तान येथे संरक्षण भिंत व 
मुलभूत सुविधा उपलब्ध करणे. 


२५.०० 


घुग्धुस 


चंद्रपूर तालुक्‍यातील घुग्घुस नगरपरिषद येथे 
मुस्लीम कब्रस्तान येथे मुलभूत सुविधा उपलब्ध 
करणे. 


२५.०० 


जिल्हा चंद्रपूर एकूण 


७५.०० 


ठाणे 


कल्याण 
डोबिवली 


२३४ 


१३८ कल्याण पश्चिम विधानसभा मतदार 
संघातील कल्याण डोबिवली महानगरपालिका 
हदीतील अल्पसंख्याक वस्ती मध्ये विविध 
विकास कामे करणे. 


७५.०० 


अंबरनाथ 


३५ 


अंबरनाथ पश्चिम प्रभाग क्र.२८ उळनचाळ 
बसेरा,बटीयार खाना पासून ते जहीर शेख 
यांच्या घरापर्यंत जाणा-या रसत्याचे पी.सी.सी 
करणे. 


90,00 


३६ 


अंबरनाथ पश्चिम येथील उलनचाळ,युसुफ शेख 
यांच्या घरापासून रफिकलाला यांच्या घरापर्यंत 
पायावाट करणे 


90,00 


30 


अंबरनाथ पश्चिम येथील प्रभाग क्र.२३ मधील 
मदनसिंग गार्डनच्या बाजुची पत्राचाळ जवळील 
ड्रेनेज लाईन व गटार लाईनचे नूतनीकरण 
करणे 


90,00 


3¢ 


अंबरनाथ पश्चिम येथील प्रभाग क्र.२१ मधील 
डी.एम.सी.न्यू कॉलनी वुलन चाळ परिसर ते 
संदिप मांजरेकर यांच्या घरापासून प्रिन्स 
अपार्टमेट पर्यतच्या डांबरीकरण करणे. 


१५.०० 


३९ 


उल्हासनगर-५ येथील पनेल क्र.१९ मधील 
क्रांती नगर इंदिरा नगर विठूळ नगर आणि 
नेहरु नगर येथे सी.सी रस्ता व गठार बनविणे 


44.00 


उल्हासनगर 


So 


उल्हासनगर-५ येथील पनेल क्र.२० मधील 
पटेल नगर येथील सस्जिद जवळ सी.सी 
पायवाटा व गठार बनविणे 


44.00 


जिल्हा ठाणे एकूण 


१५०.०० 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


४१ 


औरंगाबाद म.न.पा हहीतील IS क्र.३६ 
नारेगाव ब्रिजवाडी अंतर्गत कौसर पार्क येथील 
ड्रेनेज लाईन टाकणे 


90,00 


औरंगाबाद म.न.पा हट्टीतील वार्ड क्र.३६ 
नारेगाव ब्रिजवाडी अंतर्गत कौसर पार्क येथील 
मुन्नाभाई यांच्या घरापासुन ते अबुजर किराणा 
पर्यंत रस्त्याचे सिमेट कॉक्रेटीकरण करणे. 


90,00 


83 


औरंगाबाद म.न.पा हटीतील TAS क्र.२४ 
शहाबाजार चेलीपूरी येथील मुबीन किराणा ते 
श्री Waist यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे सिमेट 
कॉक्रेटीकरण करणे. 


90,00 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४४/का.९ 


ob 


औरंगाबाद म.न.पा हहीतील AWS क्र.४५ कैसर 
कॉलनी येथील मिनारा मस्जीदच्या मागील 
बाजूच्या कब्रस्तान जवळील रस्त्याचे सिमेंट 
कॉक्रेटीकरण करणे. 


90,00 


४५ 


औरंगाबाद म.न.पा हहीतील वाड क्र.४५ केसर 
कॉलनी मिनारा मस्जीदच्या बाजुच्या गल्ली 
पासून ते खास गेट पर्यंत रस्त्याचे सिमेट 
कॉक्रेटीकरण करणे. 


90,00 


४६ 


औरंगाबाद म.न.पा हटीतील वार्ड क्र.४५ 
रोडानगेट वाहेद कॉलनी,कैसर कॉलनी येथील 
गल्ली नं-२ मधील तवक्कल हॉटेल पासुन ते श्री 
पटेल यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे सिमेंट 
कॉक्रेटीकरण करणे. 


90,00 


og 


औरंगाबाद म.न.पा Beldles IS क्र.४२ 
किराडपुरा येथील रमजानभाई यांच्या 
घरासमोरील रस्त्याचे सिमेंट कॉक्रेटीकरण 
करणे 


५.०० 


o¢ 


औरंगाबाद म.न.पा हट्टीतील ITS क्र.६० 
इंदिरानगर उत्तर बायजीपूरा येथील गल्ली नं-९ 
ते १९ पर्यंत ड्रेनेज लाईन टाकणे. 


90,00 


88 


frase अंतर्गत पंचकुआ कब्रस्तानाचा 
अद्यावत विकास करणे व इतर सुविधा उपलब्ध 
करून देणे 


२५.०० 


षु fe) 


हर्सुल येथील कब्रस्तानला संरक्षक भिंत बांधणे 
व इतर सुविधा उपलब्ध करून देणे 


२५.०० 


षु q 


वार्ड क्र.४ चेतनानगरमध्ये सईदा कॉलनी येथे 
विविध ठिकाणी Ae कॉक्रीट रस्ते करणे 


२५.०० 


जिल्हा औरंगाबाद एकूण 


१५०.०० 


9 मुंबई हहर 


मुंबई 


aR 


मुस्लीम कब्रस्तान एस.एम.डी रोड वडाळा (पू 
येथे कब्रस्तानच्या विकासाचे विविध कामे करणे 


७५.०० 


43 


मोती मस्जीद डा बी.ए रोड भायखळा पू.येथे 
कोटा लादी व टाईल्स बसविणे 


१८.०० 


षु 8 


दुसरी साखळी Reg are हाफीजुदीन मार्ग 
येथे जलवाहीनी टाकणे,लादीकरण करणे 


90,00 


५५ 


फानसावाला बिल्डींगजवळ शेख 
हाफीजुदहीजवळ येथे लादीकरण करणे 


९.०० 


५६ 


फातीमा इमारतीजवळ मौलाना आझाद मार्ग 
येथे कॉक्रीटीकरण करणे 


90,00 


षु (9 


बडी मस्जीद समोर भाजी गल्ली येथे जलवाहीनी 
टाकणे व कॉक्रीटीकरण करणे 


१६.०० 


षु (6 


धोबिघाटजवळ मदनपूरा मौलाना आझाद मार्ग 
येथे ड्रेनेज लाईन टाकणे ळलादीकरण करणे 


१२.०० 


जिल्हा मुंबई हहर एकूण 


१५०.०० 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४४/का.९ 


८ पालघर मिरा भाईइदर । ५९ भाईंदर पश्चिम येथील महानगरपालिकेसमोरील | ७५.०० 
श्रध्दा हॉस्पिटल ते माफडल बॅक पर्यंतचा रस्ता 
सिमेंट कॉक्रीटी पध्दतीने तयार करणे व गटार 
तयार करणे 
जिल्हा पालघर एकूण | ७५.०० 
९ कोल्हापूर । इचलकरंजी । ६० प्र.क्र.१० फकीर मळा मध्ये शब्बीर मुल्ला घर १९,७९,००० 
बाजी जन्नत मस्जिद आर.सी.सी.गटर करणे. ।/- 
प्र.क्र.२१ नेहरुनगरात मुस्लीम वसाहतील ७,५०,०००/ 
मल्टीपर्पज हॉल बोधणे : 
प्र.क्र.३१ पीर मळा अंतर्गत रस्ते कोक्रोट करणे | ७,५०,०००/ 
व गटर करणे र 
प्र.क्र.२४ येथील वसाहतीमध्ये गटारी करणे २०,००,२०० 
fe 
प्र.क्र.३१ जेन वस्ती मधील परिसरातील रस्ते व | २०,२०,८०० 
गटारी करणे > 
जिल्हा कोल्हापूर एकूण | ७५.०० 
एकूण | १२७५.०० 
अक्षरी रुपये बारा कोटी पंच्याहत्तर लक्ष फक्त 


Digitally signed by SARANGKUMAR 


SA RA N G K U M A R VASANTRAO PATIL 


DN: CN = SARANGKUMAR VASANTRAO 
PATIL, C = IN, S = Maharashtra, O = 
VASANTRAO GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 


MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT 
PATIL Date: 2023.01.24 17:32:35 +05'30' 


(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१ ४४/का.९ 
शासन निर्णय ,अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. नाक्षेवि -२०२३/प्र.क्र.१४४/का.९,दि. २४जानेवारी,२०२३ 


परिशिष्ट - "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल 
नागरी क्षेत्रांसाठी कार्यान्वित केलेल्या क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णय, अल्पसंख्याक 
विकास विभाग, क्र. नाक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.१४४/का.९, दि.२४ जानेवारी,२०२३. अन्वये वितरीत 
केलेला रु. /- (ERT &. ) एवढा निधी पुढील विकासकामांसाठी 


उपयोगात आणला आहे :- 


विकासकाम/ विकासकामे वापरलेली रक्‍कम 


असेही प्रमाणित करण्यात येते कौ, क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ज्या निकष / अटींनुसार 
शासनाने अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पुर्तता करण्यात आली आहे. 
तसेच ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधीचा प्रत्यक्षात 
विनियोग झाला आहे, याची खातरजमा करण्याकरिता मी खालील दस्तऐवज/अभिलेखांची तपासणी 
केली आहे :- 


तपासणी केलेल्या दस्तऐवज /अभिलेखांचे प्रकार :- 


१. प्रमाणक आणि पुस्तक लेखा (Vouchers and Book of Accounts) 

२. मोजणी पुस्तके (Measurement Books) 

3. सहायक अनुदान / कर्ज नोंदवही (Grant-in-aid/ Loan Register) 

४. खर्च नोंदवही (Expenditure Register) 

महानगरपालिका / मुख्याधिकारी,संबंधित महानगरपालिका / नगरपालिका ज 
यांची स्वाक्षरी स्थित आहेत त्या २ 
यांची प्रतिस्वाक्षरी 


KEKKKKKK 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


